अत्यंत महत्वाचे १५ ऑगस्ट, २०२४ या स्वातंत्र्यदिनाच्या ७८ व्या 


वर्धापनदिनानिमित्त सुरक्षेसाठी सहकार्य करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


शासन परिपत्रक क्रमांक : स्वादिस-२०२४/प्र.क्र.१५९/प्रशा-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -०७/०८/२०२४. 


परिपत्रक 


भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या ७८ व्या वर्धापन दिनानिमित्त मंत्रालयात गुरुवार दिनांक १५ ऑगस्ट, 
२०२४ रोजी सकाळी ९.०५ वाजता मा. मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होणार आहे. तसेच मंगळवार, 
दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२४ सकाळी ९.०५ वाजता वरील समारंभाची रंगीत तालीम मा. मुख्य सचिव यांच्या 
उपस्थितीत होणार आहे. यास्तव सोमवार, दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून 
मंत्रालय व नवीन प्रशासन भवन इमारतींमधील सर्व कार्यालये बंद करतेवेळी सर्व खिडक्यांची तावदाने बंद 
करावीत. तसेच कार्यालयांमध्ये तपासणी करुन घातपाताच्या दृष्टीने काही आक्षेपार्ह आढळून आल्यास 
त्याबाबतची माहिती त्वरीत मंत्रालय सुरक्षा, पोलीस नियंत्रण कक्ष (दूरध्वनी क्र. २२०२३२७० व २२८७२६६७) 
यांना कळविण्यात यावी. 
२. मंत्रालय व नवीन प्रशासन भवन इमारतींमधील सर्व विभाग प्रमुखांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या 
विभागातील कार्यालये बंद करतेवेळी वरील सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्याच्या सूचना कृपया विभागातील सर्व 
अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना द्याव्यात. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८०७१५५६२५७५१८ आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by POOJA BHASKAR UDAWANT 
p A H A KA R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3a216aeb67842b82e08ea38ee54 1 73f5a527cd40299fd7cb135e0a 


bc12d5ab49, postalCode=400032, ‘Mahi ht 


UDAWANT ieee मण 
(पुजा भा. उदावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
२) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 


३) सर्व मा.मंत्री व राज्यमंत्री यांची कार्यालये, 

४) मा. मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 

५) अपर मुख्य सचिव, सां.बां.वि. यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
६) सचिव (रस्ते), सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः क्रमांक स्वादिस-२०२४/प्र.क्र.१५९/प्रशा-४, 


७) सचिव (बांधकामे), सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक, 

८) सह सचिव, राजशिष्टाचार शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९) सर्व मंत्रालयीन विभाग व नवीन प्रशासन भवन इमारतीमधील सर्व कार्यालये, 
qo) पोलीस उप आयुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, मंत्रालय, मुंबई, 

११) कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), इलाखा शहर विभाग, मुंबई, 

१२) कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, मुंबई, 

१३) उप अभियंता (विद्युत), मंत्रालय, मुंबई, 

१४) उप अभियंता (स्थापत्य), सा. बां. दक्षिण उप विभाग, मादाम कामा मार्ग, मुंबई, 
१५) शाखा अभियंता, (स्थापत्य), सा. बां. मंत्रालय सेवाकेंद्र, मंत्रालय, मुंबई, 
१६) शाखा अभियंता, (विद्युत), सा. बां. मंत्राळय सेवाकेंद्र, मंत्रालय, मुंबई, 
१७) प्रभारी नोंदणी शाखा प्रमुख, सा. बां. वि., मंत्रालय, मुंबई, 
१८) स्वच्छता निरीक्षक, (प्रशासन-४), सा. बां. वि., मंत्रालय, मुंबई, 
१९) निवड नस्ती, प्रशासन-४, सा. बां. वि., मंत्रालय. मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


